“340 वा शिवराज्याभिषेक सोहळा” खर्चास 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.३९१(भाग१)/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ ऑक्टोबर, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. संकीर्ण ८२२३/ 

प्र.क्र. 3३९१ (भाग १(आ/सां.का.४, दिनांक ३१ मे,२०२३ 

२) शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. संकीर्ण ८२२३/ 
प्र.क्र. ३९१ (भाग १(बो/सां.का.४, दिनांक ३१ मे,२०२३ 

३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 
५४४२, दि. १२ सप्टेंबर, २०२३. 

४) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. सांकासं/ 
५४४२, दि. १२ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना : 


“3५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळा" या महोत्सवाच्या निमित्ताने किल्ले रायगड व पाचाड 
येथे विविध कार्यक्रम/उपक्रमांचे आयोजन करण्यास उपर्निर्दिष्ट क्र१ व २ येथील शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुषंगाने, “340 वा शिवराज्याभिषेक 
सोहळा २०२३" च्या औचित्यावर आयोजित करावयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांशी निगडीत 
बाबींवर होणाऱ्या, उपर्निर्दिष्ट क्र. 3 व ४ अन्वये शासनास सादर झालेल्या, प्रस्तावित खर्चास 
वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

दिनांक ०१ जून, २०२३ ते ०७ जून, २०२३ या कालावधीत मौजे किल्ले रायगड येथे व 
पाचाड येथे “३५० वा शिवराज्याभिषेक सोहळा" या महोत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित 
करावयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांशी निगडीत नमूद बाबींवरील खर्च एकूण 
रु.१६,०९,४८,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा कोटी नऊ लाख अठ्ठेचाळीस हजार फक्‍त) इतक्या 
रकमेस खालीलप्रमाणे या शासन निर्णयान्वये वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तक्‍्ता-अ 
अ.क्र. | कार्यान्वयीन यंत्रणा कामाचे नांव रक्‍कम (रुपये) 
7 कार्यकारी अभियंता, | दि. 9 जून ते ७ जून, 2023 या। ¥,,42,000/- 
रायगड विद्युत कालावधीत संपन्न होणाऱ्या ३५० 
विभाग, व्या शिवराज्याभिषेक सोहळया 
सां.बा.विभाग, पेण | करिता विविध वीजेच्या 
व्यवस्थेकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.३९१(भाग१)/सां.का.४ 


ar - J 
अ.क्र. | कार्यान्वयीन कामाचे नांव रक्‍कम (रुपये) 
यंत्रणा 
१) विविध ठिकाणी ७ कमान उभारणे ९५,००,०००/- 
२) मौजे पाचाड येथे सांस्कृतिक विषयक | ३,४२,८७,०००/- 


कार्यक्रमांकरेता सेट, स्टेज व आवशयक 
कार्यकारी | साहित्याची भाडे तत्वावर उभारणी करणे. 


3) | अभियंता, | किल्ले रायगडावर राजसदर येथे सजावट व मंडप | ३,९०,००,०००/- 
सां.बा.विभा | उभारणे, होळीचामाळ येथे स्टेज उभारणे. 


४ | ग, रायगड मौजे पाचाड व किल्ले रायगडावर ३५० वा ८५,००,०००/- 
शिवराज्यभिषेक सोहळा साजरा करणे करीता 
मंडप व्यवस्था उभारणे व तदअनुषंगीक महत्वाची 


कामे 
एकूण आवश्यक अनुदान | ९,१२,८७,०००/- 
वस्तु व सेवा, व इतर कर | २,१९,०९,०००/- 
एकूण आवश्‍यक अनुदान | ११,३१,९६,०००/- 
(वस्तु व सेवा, व इतर करासह) 
०२. सदर खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, मुख्य लेखाशिर्ष २२०५, कला व 


संस्कृती, (१०२) कला व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा 
अमृत महोत्सवांतर्गत कार्यक्रम, (२२०५ ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०२३-२४ या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा, उपविभाग-३, अ.क्र 
४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ 
अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. तसेच 
सदर प्रयोजनासाठी वितरीत केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक सांस्कृतिक 
कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत शासनास सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी रायगड 
यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.३९१(भाग१)/सां.का.४ 


OG. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३१०१८१२३६२०३५२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND. 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=79f :76dd8693a7 bfcec682ee63eee2edaf06ba586ac7 1715 
d8e6ba4d62fbe, postalCod 0032, st=Maharashti 


, st=Maharas 
serialNum| ber=327FE83917B969 1 D96F 2C6AEB03B5 1 A86A595CCAC92 
64923EA4CDO090FFD03E83, cn=BALASAHEB ISHWAR SAWANT 


2023.10.20 15:53:09 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


eon G&G -€४ 


. मा. उपमुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष धोरण समिती यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
. मा. मंत्री तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव (सांस्कृतिक कार्य), मंत्रालय, 


मुंबई 


. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 

मा. मंत्री, Hares विकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई 

मा. मंत्री, आरोग्य, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, पर्यटन, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, ग्रामविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मंत्री, महिला व बालविकास, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई 


१०.मा. मंत्री, क्रीडा, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
११.मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई 


१२.मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, तथा सदस्य कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, 


मंत्रालय, मुंबई 


१३.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

१४.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६.प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७.विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 
१८. जिल्हाधिकारी, रायगड 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 


महामंडळ मर्यादित, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी गोरेगाव मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.३९१(भाग१)/सां.का.४ 


२०.उप सचिव (सां.का.४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय, 

२१.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 

२२.कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

२३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२४.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२५.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२६.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२७.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२८.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२९.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


